सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात बाल कामगार 
या अनिष्ट प्रथेविरुध्द जाहिरातीच्या माध्यमातून 
जनजागृती करण्यासाठी जाहिरात माध्यम 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा , कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-सीएलए-२०२४/प्र.क्र. १६ /कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:- 
१. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दि.१०.०१.२०२४ च्या पत्रांन्वये प्राप्त प्रस्ताव. 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे इतिवृत्त क्र. वृत्तचित्र शाखा/का-७, 
दि. ०८.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


ae व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम,१९८६ या कायद्याची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणे, यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि 
जन सहभागातूनच बाल कामगार ही अनिष्ठ प्रथा नष्ट करणे या उद्देशाकरिता माहीती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत जाहिरातीद्वारे प्रसार व प्रसिध्दी करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कार्य 
कामगार विभागाकडून करण्यात येते. त्यानुषंगाने,कामगार आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे 
कार्यालयामार्फत दि.१०.०१.२०२३ च्या पत्रान्वये जाहिरात प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानुसार माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई यांनी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बालकामगार या अनिष्ट 
प्रथेविरुध्द जाहिरातीच्या माध्यमातून बाळ कामगार प्रथेविरूध्द जनजागृती करण्यासाठी 
रु. १,९५,००,०००/- (अक्षरी रु. एक कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम 
आराखडयास मान्यता दिली आहे. सदर रु. १,९५,००,०००/- (अक्षरी रु. एक कोटी पंच्याण्णव लाख 
फक्त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) 
अधिनियम, १९८६ या कयद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या 
माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि जन सहभागातूनच बाल कामागार ही अनिष्ठ प्रथा नष्ट 
करणे या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने रु. १,९५,००,०००/- (अक्षरी रु. एक 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र. 1§ /कामगार-४ 


कोटी पंच्याण्णव लाख फक्त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


जाहिरात तपशील :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (बाळ व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा प्रसिद्धी 


रक्‍कम (प्रती शिश 
क माध्यम तपशिल an संख्या 'एकूण रक्‍कम 
प्रिट ब इतर बाह्य 
निर्मिती साहित्य माध्यमांसाठी क्रिएटिव्ह १०,००० प्‌ ७०,००० 
g (Production of अँडप्टेशनसह (हिंदी, 
Creative ) मराठी, इंग्रजी) 
टिव्हीसी (४५ -६० sec) ७,००,००० 2 \9,00,000 
Total - A \9,40,000 
| ee | माध्यम तपशिल दर संख्या | 'एकूण रक्‍कम 
टिव्हीसीचे प्रत्येक टाईम | सीबीसी दर 
मराठी वृत्त वाहिन्या म 
: राठी वृत्त वाहिन्य बँडमध्ये प्रसारण (DAVP) ss गरा न 
टिव्हीसीचे सायं.७ वा. 
दूरदर्शनच्या सह्याद्री | आणिरात्री ९.३० च्या । केंद्र सरकार 
२ Qu 400,000 
बाहिनीबरुन प्रसारण |  बातम्यापूर्वी आणि द्र 
मध्यंतरात प्रसारण 
राज्यातील FAR Yoo | सौबीसी दर 
सिनेमागृह 
३ | सिनेमागृह सिनेमागृहातून प्रसारण (DAVP) * 3334 
बेस्टच्या मागील 
; बेस्टच्या बसेसच्य मागील atcha <x 
४ । बेस्टबसरॅप आणि दोन्ही बाजूबरुन ia) १५ २०,००,००० 
जाहिरातीचे प्रसारण 
यका, नबी मुंबई शहरातील बस । सौबीसी दर 
ष्‌ NMMT बस रप रंपद्वारे प्रसिद्धी (DAVP) १५ १०,००,००० 
व पुणे शहरातील Se Wan | सीबीसी दर 
द्‌ PMPL 4a रप प्रसिद्धी (DAVP) १५ १०,००,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र. 1§ /कामगार-४ 


महाराष्ट्र राज्य परिवहन 
एमएसआरसीटीसी । महामंडळच्या मागील ब॒। जुने 3५७४? 
७ > gu ४०,००,००० 
बस रॅप दोन्ही बाजूवरुन द्र 
जाहिरातीचे प्रसारण 
मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती 
१. कवक य संभाजी नगर, सोलापूर | सोौबीसी दर र aes 
क्यू परिवहन विभागाच्या बस | (93५७५०) र 
क्यू शेल्टरद्वारे प्रसिद्धी 
Total - B 2,60,00,000 
TOTAL EXPENDITURE (A + B) %,619,40,000 
As per GR Dt. 
१३.८.२०२१ - 
Administrative 
Expenses ¥% till | माहिती ब जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन 
९ ७५ Crore and =| उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टअवेर, तात्पुरता मनुष्यबळावरील खर्च, | ७,५०,००० 
above 4 Cr of संशोधन खर्च, बाहतूक खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
Media Plan 2 % 
on all increasing 
amount 
TOTAL EXPENDITURE (A + B + C) १,९५,००,००० 


०३. सदर देयकांचा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व 


सेवायोजन, ०१-कामगार,१११ कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता, राज्य योजनांतर्गत योजना (००) 
(१४) बाल कामगार प्रतिबंध अधिनियम,१९८६ (२२३०५८२८)” या लेखाजीर्षाखाळलील २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी या उद्दिष्टासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा, शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्रक्र ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८,भाग पहिला,उप 
विभाग दोन यामधील अ.क्र.८,नियम क्र.१७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने यानुषंगाने संबंधित जाहित एजन्सी/आस्थापनांना 
कार्यादेश देण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी. 


०६. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त नमूद देयकांबाबत कोणत्याही प्रकारचा 
विलंब न करता सदर देयके सन २०२३-२०२४ या चाळू आर्थिक देय होतील याची दक्षता घ्यावी, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र. 1§ /कामगार-४ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र. २०२४०२१६१६३४१०३५१० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DILIP APPASAHEB VANIRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=6528325b6f9 1 0d002dacde58c70eb2e2ccbcc8ae23abbb26 
8fad63bcf02405ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VANIRE ता... 1. aes 
(दिलीप आ. afr) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,उप मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यंचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (कामगार),कामगार आयुक्‍तालय,वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पू) मुंबई -५१ 
महालेखापाल -१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१० 
११ 


) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१२) उप सचिव (कामगार -४) उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१३) अवर सचिव (प्रधासन-१), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) निवडनस्ती (कामागार-४), उद्योग,ऊर्जा,खनिकर्म व कामगार विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


